प्रति, 


शासन निर्णय/ परिपत्रके यांना दिलेली स्थगिती 
रद्द करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- इडीडी -२०२२/प्र.क्र.१२१/दि.क.१ 
मंत्रालय, मुंबई -४०००३२. 
दिनांक : ९ नोव्हेंबर, २०२२. 


वाचा :१) शासन निर्णय क्र.संकीर्ण २०१७/प्र.क्र.३७८/दि.क.१, दि.५.५.२०२२ व शासन 
शुध्दीपत्रक दि.३.६.२०२२. 
२) शासन निर्णय क्र.संकीर्ण २०१८/प्र.क्र.३४५/दि.क.१, दि.२३.५.२०२२ 
) शासन निर्णय क्र.संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.१०५/दि.क.१, दि.२३.५.२०२२ 
४ शासन निर्णय क्र.इडीडी २०२१/प्र.क्र.१/दि.क.१, दि.८.६.२.२०२२ 
) शासन निर्णय क्र.इडीडी २०१८/प्र.क्र.४६७/दि.क.१, दि.६.७.२०२२ 
) शासन निर्णय क्र.इडीडी २०१३/प्र.क्र.१२१/दि.क.१, दि.२८.६.२०२२ 
) शासन निर्णय क्रमांक इडीडी २०२२/प्र.क्र.१२१/दि.क.१, दि.२१.७.२०२२. 


प्रस्तावना :- उपरोक्त संदर्भ H.0 येथील शासन निर्णयान्वये संदर्भ क्र.१ ते ६ येथील शासन निर्णयास 
स्थगिती देण्यात आली आहे. सदर स्थगिती उठविण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

उपरोक्त संदर्भ H.9 येथील दि.२१ जुले, २०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये उपरोक्त संदर्भ क्र.१ ते ६ 
अनुक्रमे १) शासन निर्णय क्र.संकीर्ण २०१७/प्र.क्र.३७८/दि.क.१, दि.५.५.२०२२ व शासन शुध्दीपत्रक 
दि.३.६.२०२२, २) शासन निर्णय क्र.संकीर्ण २०१८/प्र.क्र.३४५/दि.क.१, दि.२३.५.२०२२, ३) शासन निर्णय 
क्र.संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.१०५/दि.क.१, दि.२३.५.२०२२, ४) शासन निर्णय क्र.इडीडी २०२१/प्र.क्र.१/दि.क.१, 
दि.८.६.२०२२, 4) शासन निर्णय क्र.इडीडी २०१८/प्र.क्र.४६७/दि.क.१, दि.६.७.२०२२ व ६) शासन निर्णय 
क्र.इडीडी २०१३/प्र.क्र.१२१/ दि.क.१, दि.२८.६.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयास दिलेली स्थगिती या झासन 
निर्णयान्वये रद्द करण्यात येत आहे. 


२. उपरोक्त ६ शासन निर्णयांपैकी अ.क्र.१, २ व ३ यांना वित्त विभागाची मान्यता घेऊन पुढील कार्यवाही 
करण्यात यावी. तसेच अ.क्र.४, ५ व ६ यांना वित्त विभागाने दिलेल्या मान्यतेनुसार पुढील कार्यवाही करण्यात 
यावी. 


३. सदरचाझासन निर्णय हा मा.मुख्यमंत्री महोदयांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यांचे संकेतांक २०२२११०९१५४१४५२९२२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


RAJESH BHASKAR 
GAIKWAD 


( XT. भा. गायकवाड ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१) मा.मुख्यमंत्री यांचे अप्पर मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई 
२) मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई 
३) मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांकः इडीडी -२०२२/प्र.क्र.१२१/दि.क.१ 


४) सचिव (सा.न्या.) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

५ आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, पुणे 

६) संबंधीत प्रादेशिक उप आयुक्‍त समाज कल्याण अधिकारी. 

७) संबंधीत जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद 

८) अध्यक्ष/सचिव, सुहीत जीवन ट्रस्ट संचळीत मतीमंद मुलांची शाळा, पेण, जि.रायगड 

९) अध्यक्ष/सचिव, श्री.विठ्ठल बहु.शिक्षण संस्था, नागपूर संचलीत श्रीमती अंजनाताई य.पा.राऊत निवासी 


मतीमंद विद्यालय, सावरगांव, ता.नरखेड, जि.नागपूर 

qo) अध्यक्ष/सचिव, स्नेहसदन मतीमंद मुला मुलींची विशहोष अनिवासी शाळा, शितलवाडी, ता.रामटेक, 
जि.नागपूर. 

११) अध्यक्ष/सचिव, कै.बापूसाहेब एन.झेड.मराठे विधायक संस्था, थाळनेर संचलीत मतीमंद मुलांचे विद्यालय, 
मु.पो.शिरपूर, जि.धुळे, 

१२) अध्यक्ष/सचिव, ह.भ.प.सेवालाल महाराज बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था संचळीत साईबाबा मतीमंद विद्यालय, 
माहोळ, जि.सोलापूर. 

१३) अध्यक्ष/सचिव, ओमशांती बहु.क्रिडा व शैक्षणिक वाचानाळलय सेवाभावी ग्रामीण विकास महिला मंडळ, 
हंगरगा, ता.निलंगा, जि.लातूर संचलीत राजीव गांधी निवासी व मतीमंद विद्यालय, पानचिंचाली, 
ता.निलंगा, जि.लातूर 

१४ अध्यक्ष/सचिव, शिवडांकर शिक्षण प्रसारक मंडळ, लोहा संचलीत Sear केलर अंध निवासी विद्यालय, 
लोहा, ता.लोहा, जि.नांदेड 

१५) निवडनस्ती, दिव्यांग कल्याण-१. 


KKKKKK 


